केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- 
एकात्मीक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थान कार्यक्रम या 
योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये 
निधी वितरण करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा ६०टक्के (लेखाशिर्ष ४४०२२८८८) 
राज्य हिस्सा ४०टक्के (लेखाशिर्ष ४४०२२८९७) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पूरक-२०२४/प्र.क्र.७५९/अर्थ-३, दि.२९.०७.२०२४ 
3) मृद व जलसंधारण विभागाची नस्ती क्र. SWCD-18039/1/2024-SWCD-(JAL-8) 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-एकात्मीक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थान कार्यक्रम या योजनेसाठी 
अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-४, मृद व जलसंधारण यावरील 
भांडवली खर्च, ००, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी fears घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना, (०१) (०१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा 
६०टक्के) (कार्यक्रम) ५३-मोठी बांधकामे (४४०२२८८८) या लेखाशिर्षाखाली ५३-मोठी बांधकामे या उदिष्टामध्ये 
रु.२२५०.०० GPG तसेच (09) (०२) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व्यवस्थापन 
कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (कार्यक्रम) ५३-मोठी बांधकामे (४४०२२८९७) यामध्ये रु.१५००.०० लाख इतका 
नियतव्यय मंजूर आहे. तसेच पुरवणी मागणीद्वारे केंद्र हिऱ्यासाठी रु.३२००.०० लाख व राज्य हिश्यासाठी रु.२१३३.३४ 
लाख इतका निधी मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२४ व दि.२५.७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच दि.२९.०७.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये 
मंजूर पुरवणी मागण्यांच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार केंद्र 
पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-एकात्मीक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थान कार्यक्रम या योजनेसाठी (४४०२२८८८) 
६०टक्के केंद्र हिस्सा या लेखाशिर्षाखाली रु.१७१.०० लाख तसेच (४४०२२८९७) ४०्टक्के राज्य हिस्सा या 
लेखाशिर्षाखाली रु.११४.०० लाख असा एकूण रु.२८५.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, 
मृद व जलसंधारण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध 
करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 


भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व मृद व जलसंधारण विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. सदर निधी?॥५8 प्रणालीमार्फत SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा व याची खातजमा विभागाने करावी. 
PFMS प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
४. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
५. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४, दि.२५.७.२०२४ व दि.२९.७.२०२४ च्या परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 
६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४, दि.२५.७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या ई-नस्तीवर प्राप्त सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००११६१५०४२५२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
PRASHANT PUNDLIK ना ae 


WAGH : 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 

४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


